RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६ , अंक ३४ ] 


सोमवार , सप्टेंबर ७ , २०२० / भाद्र १६ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
राजशिष्टाचार शाखा, ३ रा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० 


अधिसूचना 


क्रमांक डीआयपी. २०२० / प्र.क्र . ९ ३ / ३०. — महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव भाऊराव 
पाटील-निलंगेकर यांचे बुधवार, दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० रोजी पुणे येथे झालेल्या दु : खद निधनाबद्दल राज्य 
मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे ठराव पारित करुन श्रद्धांजली अर्पण केली. 

महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव भाऊराव पाटील -निलंगेकर यांचे बुधवार, 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० रोजी पुणे येथे निधन झाले. डॉ. पाटील यांच्या निधनाबद्दल राज्य मंत्रिमंडळ तीव्र शोक 
व्यक्त करीत आहे. त्यांच्या निधनाने देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामासह, हैद्राबाद मुक्तीसंग्रामात योगदान देणारे, कणखर, 
राज्याच्या विकासाची तळमळ असणारे दूरदर्शी, दोन पिढ्यांना जोडणारे मार्गदर्शक नेतृत्व राज्याने गमावले आहे. 

डॉ . पाटील यांचा जन्म दिनांक ९ फेब्रुवारी १ ९ ३१ रोजी निलंगा येथे झाला. ते उच्चविद्या विभूषित होते. 
त्यांनी एम.ए. राज्यशास्त्र आणि विधि शाखेची ( एल.एल.बी.) पीएच.डी. संपादन केली होती. सेवा दल संघटना, 
आर्य सभा , महाराष्ट्र परिषद यांच्या माध्यमातून त्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामातही सहभाग घेतला होता. हैद्राबाद मुक्ती 
संग्रामातही ते सक्रीय होते. 

त्यांनी दिनांक ३ जून १ ९ ८५ ते दिनांक ७ मार्च १ ९ ८६ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्रीपद 
भुषविले होते. विधिमंडळात ते १ ९ ६२ ते ६७ , १ ९ ६७ ते ७२ , १ ९ ७२ ते ७८ , १ ९ ७८ ते ८०,१ ९ ८० ते ८५ , १ ९ ८५ ते 
८६ , १ ९ ८७ ते ९ ० , १ ९९ ० ते ९ ५ , १ ९९९ ते २००४ आणि २०० ९ ते २०१४ असे दहा वेळा ते विधानसभा सदस्य 
म्हणून निर्वाचित झाले होते. डॉ . पाटील यांनी महसूल व पुनर्वसन व संसदीय कायदा राज्यमंत्री आणि त्यापुढे 
जलसिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री, संसदीय कार्य, कायदे व न्याय्य 
आणि सहकार , पशुसंवर्धन , दुग्धविकास, मत्स्य उद्योग, तंत्र शिक्षण आणि प्रशिक्षण , क्रीडा व युवक कल्याण, क्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, पुनर्वसन अशा विविध खात्यांचे मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात काम केले आहे. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, सप्टेंबर ७ , २०२० / भाद्र १६ , शके १ ९ ४२ 


निलंगा येथे महाराष्ट्र शिक्षण समितीची स्थापना करून परिसरात विविध शाखांचे शिक्षण देणाऱ्या २६ 
शैक्षणिक शाखांची उभारणी केली आहे. जलसिंचनात त्यांनी राज्यातील अनेक मोठ्या व लघु प्रकल्पांची निर्मितीत 
योगदान दिले आहे. किल्लारी सहकारी साखर कारखाना ( अंबुलगा बु . ), जवाहर सहकारी सुतगिरणी ( लातूर ) 
यांच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्रातही संस्थांचे जाळे निर्माण केले आहे. मुख्यमंत्री पदाच्या कालावधीत त्यांनी 
मराठवाडा , कोकण आणि विदर्भ यांच्यासाठी विकास कार्यक्रम राबविणे सुरू केले होते. रोजगार हमीवरील 
मजुरांना मजुरी सोबतच दररोज अर्धा किलो ज्वारी देण्याची योजनाही त्यांनी राबविली. लोकन्यायालयांची स्थापना, 
प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना , तालुक्यांच्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती यामध्ये त्यांचा 
पुढाकार होता. लातूर आणि जालना जिल्ह्यांची निर्मिती, औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापना यातही 
त्यांचे योगदान होते. मुंबई शहराच्या समस्या सोडविण्यासाठीच्या उपाययोजना आखण्यात ते पुढे होते. काँग्रेस 
पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी संघटनात्मक पातळीवरही काम केले होते. 

माजी मुख्यमंत्री डॉ . शिवाजीराव भाऊराव पाटील - निलंगेकर यांच्या निधनाबद्दल हे मंत्रिमंडळ तीव्र दु: ख 
व्यक्त करीत आहे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे. त्यांच्या निधनाचे दु : ख सहन करण्याची 
ताकद कुटुंबीयांमध्ये येवो, अशी प्रार्थना करण्यात येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने व्यक्त केलेल्या भावना डॉ.पाटील 
यांच्या कुटुंबीयांना कळविण्यात याव्यात . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय कुमार, 


शासनाचे मुख्य सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


